नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबार तालुक्यातील 
इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून Toad करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.६४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-३० मे, २०१९. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./का.५/साबांप्राविना/प्रआ/रस्ते दर्जोन्नत/नंदुरबार/धुळे/२३४५/२०१९, 
दि.२२/०४/२०१९. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी 
संदर्भाधिन पत्रान्वये नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबार तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग 
रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला 
आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नंदुरबार यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नतत करणेबाबत मागणी 
केलेली आहे. 
सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा 
होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, नंदुरबार यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, नंदुरबार यांचा ठराव विचारात घेऊन नंदुरबार जिल्ह्यातील खालील रस्ते 
दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.६४/नियोजन-२ 


दर्जोन्नत 
अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 

(कि.मी. 

१. ।रा.मा.५ पासून समशेरपूर | इजिमा ०/००ते २६/६०० | २६.६०० । प्रमुख 
विखरण जुनमोहिंदे होळ  क्रमांक-२१ कि.मी. जिल्हा 
निभेल कंद्रे भादवड मार्ग-४७ 
बलदाणे झिरवे ते रा.मा.६ 
ला मिळणारा रस्ता. 

२. ।करजकुपेराकसवाडे इजिमा ०/००ते १२/५०० | १२.५०० | प्रमुख 
वाघोदे नंदुरबार रिंगरोडला | क्रमांक-२२ कि.मी. ।जिल्हा 
मिळणारा रस्ता. मार्ग-४८ 

३. | गुजरात हद्द तेव्याहुर इजिमा ०/०० ते २२/०० | २२.०० । प्रमुख 
शिवपुर शेजवे करंजवे क्रमांक-२३ कि.मी. ।जिल्हा 
धानोरा भवानीपाडा मालपुर मार्ग-४९ 
रा.मा.९ रस्ता. 

४. | पातोंडा दहिदुले धामडोद | इजिमा ०/०० ते १५/०० | १५.०० | प्रमुख 
कलमाडी विखरण WAT. | क्रमांक-२४ कि.मी. जिल्हा 
ला मिळणारा रस्ता. मार्ग-५० 

५. ।कोळदारा.मा.५ पासून इजिमा ०/०० ते ११/५०० | ११.५०० | प्रमुख 
पळाशी धमडाई ASST  ।क्रमांक-२५ कि.मी. जिल्हा 
रा.मा.११ रस्ता. मार्ग-५१ 

६. ।रा.मा.७रनाळे आसाणे इजिमा ०/०० ते १३/०० | १३.०० । प्रमुख 
सैताणे तलवाडे बु. ते क्रमांक-२६ कि.मी. ।जिल्हा 
प्रजिमा १७ पर्यंतचा रस्ता. मार्ग-५२ 

७. प्र.रा.मा.८ पासून इजिमा ०/०० ते १०/०० १०.०० । प्रमुख 
टोकरतलाव बंधारपाडा  । क्रमांक-२७ कि.मी. जिल्हा 
वाघाळे प्रजिमा २२रस्ता. मार्ग-५३ 

८. | arg पिपळोद कोठली । इजिमा ०/००ते २२/५०० | २२.५०० | प्रमुख 
शिरवाडे रनाळे खुर्दे क्रमांक-२८ कि.मी. | जिल्हा 
प्रजिमा काळंबा खैराळे२४ मार्ग-५४ 


नागसर वाघाळे आष्टे 
प्रजिमा-२२. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.६४/नियोजन-२ 


९. ।रा.मा.६पासूनरनाळे इजिमा ०/००ते 93/400 | १३.५०० | प्रमुख 
आरणे खोक्राळे वैंदाणेते  क्रमांक-५४ कि.मी. ।जिल्हा 
जिल्हा हद्द रस्ता. मार्ग-५५ 

१०. ।रा.म.मा.७५३ ते नंदुरबार | इजिमा ०/०० ते २०/०० | २०.०० | प्रमुख 
नळवे भवाली वेळावद क्रमांक-५५ कि.मी. जिल्हा 
शिवपुर शेजवे ते राज्यसिमा मार्ग-५६ 
पर्यंत रस्ता. 

११. | निजामपुर (जिल्हा हद्द) इजिमा ०/००ते ४२/०० । ४२.०० । प्रमुख 
PASO feast क्रमांक-५६ (रा.मा.-७ची कि.मी. | जिल्हा 
चाकळे भोणे नंदुरबार ३.०० मार्ग-५७ 
बिलाडी पाचोराबारी कि.मी.ओव्हरळॅप 
जळखे Talo शिरवाडे, लांबी वगळून) 
वडझाकण ते प्रजिमा २० 
रस्ता. 

१२. | रा.मा.९ पासून पावला इजिमा ०/०० ते ३६/००। ३६.०० | प्रमुख 
कोठली उमदे बुफुलसरे ।क्रमांक-५७७ ।(प्रजिमा-२० dt) कि.मी. जिल्हा 
पाचोराबारी. खामगांव २.७०० मार्ग-५८ 
टोकरतळे नांदरखेडा कि.मी.ओव्हरळॅप 
चाकळे ढंढाणे प्रजिमा१७ लांबी वगळून) 
ला मिळणरा रस्ता. 

१३. | राज्यसिमा ते अडची इजिमा 0/00 ते १०/५०० | १०.५०० | प्रमुख 
करजकुपे नळवे बु. क्रमांक-५९ कि.मी. जिल्हा 
नंदुरबार शहराला मिळणरा मार्ग-५९ 
रस्ता. 

१४. ।रा.मा.६ते चौपाळे अक्राळे | इजिमा 0/00 ते २२/५०० | २२.५०० | प्रमुख 
वडबारे होळ कोपर्ली क्रमांक-६६ कि.मी. | जिल्हा 
ओसर्ली आराळे ते जिल्हा मार्ग-६० 
हद्द पर्यंत रस्ता. 

एकूण २७७.६०० 
कि.मी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.६४/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २७७.६०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(१०३४.९४०--२७७.६००) म्हणजेच १३१२.५४० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्याच्या 
लांबीत २७७.६००कि.मी.ने घट होवून एकूण लांबी (११५३.६८०-२७७.६००) म्हणजेच 
८७६.०८० कि.मी. इतकी होईल. 
तसेच उपरोक्त रस्त्यांवर प्रधानमंत्री ग्रामसडक/ मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना व 
इतर योजनेतुन ज्या लांबीत काम पूर्ण झालेले किंवा प्रस्तावित असेळ अथवा झालेल्या 
कामाचा दोष दायित्व कालावधी शिल्लक असेल असे कोणतेही कामे अथवा अर्थसंकल्पीय 
कामे इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत प्रस्तावित करण्यात येणार नाहीत व सदर 
रस्त्याकरिता नव्याने भूसंपादन करण्यात येणार नाही. या अटी शार्तीस अधिन राहुन रस्ते 
दर्जोन्नती करण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in Ul 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०१९०५३०१८२५१२६७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
DI Of Maharashtra, ou=Public 


Prashant Works D a it, postalCode=400032 


‘Mah. 
.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db 
Pi 


Vi n a ya kra (0 p a t | | ठे 5729 ॥6635628314537' 


2019.05.30 18:31:49 --05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

विभागीय आयुकत, नाशिक. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर 
शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 AI रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी 
व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा) 

जिल्हाधिकारी,नंदुरबार. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.६४/नियोजन-२ 


५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, धुळे (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नंदुरबार. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


